नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर-ग्रामीण तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २५ मे, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.का-प्रआ/६८३६, दि. ०६/१२/२०१७. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन 
पत्रांन्वये नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर-ग्रामीण तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते 
हे प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
रस्त्यांवरील वाढती वाहतूक व औद्यौगीकरण विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव विचारात 
घेऊन नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर-ग्रामीण तालुक्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ । साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
अ. रस्त्यांचा व करावयाची नंतरचा 
क्र क्रमांक लांबी (कि.मी) । एकूण लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 
| . | बेसा-बेलतरोडी-ऱंकरपुर-पांजरी- । इतर जिल्हा | (0/00 ते 2/00) १५.४०० प्रमुख जिल्हा 
वरोडा- रूई-झरी-घुटी ते प्रजि.मा.- | मार्ग- १५५ । २.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१२५ 


४४ला जोडणारा रस्ता. ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते २/४०० 
१२० २.४०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ४/००) 
१५१ ४.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा । (३/०० ते ६/००) 
मार्ग -१६० | ३.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा । (०/०० ते ४/००) 
मार्ग-१६२ | ४.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५/नियोजन-२ 


राष्ट्रीय महामार्ग क्र ७ TR बोथळी । इतर जिल्हा | (0/00 ते 92/00) १२.०० प्रमुख जिल्हा 

वाकेश्वर सुकळी खातमारी बनवाडी । मार्ग१६४ ।१२.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-१२६ 

प्रजि.मा.- ४६ ला जोडणारा रस्ता 

बुटीबोरी रेगेपार परसोडी वारंगा इतर जिल्हा | (0/00 ते १०/५००) १०.५०० | प्रमुख जिल्हा 

वाकेश्वर रस्ता. मार्ग १६५ १०.५०० कि.मी. कि.मी.  ।मार्ग-१२७ 
इतर जिल्हा । (०/०० ते ५/००) १२.०० | प्रमुख जिल्हा 

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ पासून गवसी मार्ग १५८ । ५.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१२८ 

रूई प्र.जि.मा.-४६ पेवठा वबनवाडी | इतर जिल्हा | (८/०० ते १२/००) 

काळडोंगरी गाधनी (सालई) मार्ग १६२ ४.०० कि.मी. 

पिलकापार चिकना नावेगांव ते इतर जिल्हा । (३/०० ते ६/००) 

पाचगाव प्र.रा.मा.-९ ला जोडणारा मार्ग १५७ ३.०० कि.मी. 

रस्ता. 

एकूण ४९.९०० 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नागपूर जिल्ह्यातील प्रमुख 


जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत ४९.९०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२८०९.८८० + 
४९.९००) म्हणजेच २८५९.७८० कि. मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत ४३.५०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१९५३.४१० - ४३.५००) म्हणजेच १९०९.९१० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण 


मार्ग लांबीत ६.४०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (9८०१.६४० - ६.४००) म्हणजेच ७७९५.२४० 


कि. मी. इतकी होईल. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥8॥9७॥[॥.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२५१६३७२७८४१८ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swaroop = 
Tukaram Raipure 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर. 


2.5.4.2 
ed2dcfb4oe 97175, 
serialNumber=427875b948dcfc3f94a33993f9f923cb42f66fb0e5e2 
¢213e8a174114e57cc46, cn=Swaroop Tukaram Raipure 

Date: 2018.05.25 16:35:42 +05'30' 


(स्वरूप रायपुरे) 


उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन. 


, 19 Maharashtra, 
123930fb1a49 1 b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a322 
6a3a97 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 


बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 


शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५/नियोजन-२ 


AN 
— 


जिल्हाधिकारी,नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


oe 


o~ 
— 
~~ 


& 


S 


रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


(३ 


९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


